डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई या समूह 
विद्यापीठाकरिता वेतन खर्चासाठी तसेच 
वेतनेतर खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष 
उघडणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण- २०२१/प्र.क्र.१६२/विशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १४ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- 

(१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, अधिसूचना क्रमांकः- संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२४८/वि.शि.३, 

दि.१३ फेब्रुवारी, २०१९ 
(२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः-रुसायो-२०१८/प्र.क्र.२४८/भाग-१/विशि-३, 

दि.७ मार्च, २०१९. 
(३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः-रुसायो-२०१८/प्र.क्र.२४८/विशि-३, 

दि.३ नोव्हेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) अंतर्गत “Creation of Universities by Conversion 
of colleges in a Cluster” या घटकांतर्गत, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ 
कलम ३(६) मधील तरतूदीस अनुसरुन दिनांक २० डिसेंबर, २०१८ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाच्या 
बैठकीत शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई (इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स) हे मुख्य महाविद्यालय व 
RSA कॉलेज,मुंबई, एलफिन्स्टन कॉलेज, मुंबई व शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, मुंबई 
(गव्हर्नमेंट बी.एड. कॉलेज) ही ३ सहभागी महाविद्यालये यांचा wards असलेले "डॉ.होमी भाभा 
स्टेट विद्यापीठ, मुंबई" स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठ 
स्थापनेची अधिसूचना संदर्भाधीन क्र.(१) येथील दि.१३ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. या समूह विद्यापीठाकरिता आवश्‍यक असणाऱ्या ५ सांविधिक पदांची निर्मिती 
संदर्भाधीन क्र.(२) येथील दि.०७.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. तसेच, 
सदर विद्यापीठाकरिता नियमित भरावयाची १४ पदे व कंत्राटी पध्दतीने भरावयाची २० पदे अशी 
एकूण ३४ पदांची निर्मिती संदर्भाधीन क्र.(३) येथील दि.३ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे 
करण्यात आली आहे. 
तरी सदर पदांच्या वेतनाचा खर्च तसेच वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष 

आव्यक असल्याने त्याकरिता स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक: - 
डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई या समूह विद्यापीठाकरिता वेतन खर्चासाठी तसेच 
वेतनेतर खर्चासाठी पुढीलप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशिर्ष मंजूर करण्यात येत आहेः- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०२१/प्र.क्र.१६२/विशि-३, 


मागणी क्रमांक डब्ल्यू-२, Demand No. W-2, 

2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 2202, General Education, 

०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, 03, University and Higher Education, 
१०२, विद्यापीठांना सहाय्य, 102, Assistance to Universities, 

(00) (00) 

(00)(33) समूह विद्यापीठ (कार्यक्रम) (00) (33) Cluster University (Scheme) 
(2202 Jog3) (2202 J063) 

३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 31, Grants-in-aid (Non-Salary) 

३६, सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 36, Grants-in-aid (Salary) 


२. सदर are परिपत्रक, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७७/१४७१, 
दि.२५.०८.२०२१ व अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०२/१४११, दि.०५.१०.२०२१, तसेच, वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६/अर्थ-८, दि.७.१०.२०२१ आणि महालेखापाळल-१, महाराष्ट्र राज्य 
(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई यांचे क्र.ख.वि/चा-१ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/यू ओ आर- 
७१/२०२१-२२/३७१, दि.२८.०९.२०२१ च्या पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११०१४१५४०३३७२०८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pravinkumar sree erica ge 
Gulabrao Pawar फणी ५52” 
(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


५) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०२१/प्र.क्र.१६२/विशि-३, 


९) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) कुलगुरु, डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कुलसचिव, डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१/१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (विशि-३). 


१६ 
१७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


